राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत (NMSA) कोरडवाहू 
क्षेत्र विकास (RAD) घटकाचा अनुसचित जमाती 
प्रवर्गाकरिता सन २०१९-२० मधील अखर्चित निधी 
पुनरुज्जीवित करुन सन २०२०-२१या वर्षात विनियोगात 
आणण्यास मान्यता देवून वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राशोअ-४६२०/प्र.क्र.९५/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ डिसेंबर, २०२०. 


संदर्भ:- 

१) केंद्र शासनाचे पत्र H.2-3/204V-RFS-lll, दिनांक१६ एप्रिल, २०२० 

२) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.जा.क्र/कृआआ-२०२०/कोक्षवि/निधीपूवि/प्र.क्र.१०/आर-५२/रासक, 
दि.११.९.२०२० 

३) शासन निर्णय क्रमांक WSIS ४४२०/प्र.क्र.६६/८ अ, दिनांक २३.१०.२०२० 

8) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२०/प्र.क्र. ०७/कार्यासन-६दि. 23.99.2020 

प्रस्तावना- 


केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास [Rainfed Area 
Development (RAD)] योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्याकरिता केंद्र व राज्य हिऊ्याचे 
अनुदानाचे प्रमाण ६०:४० असे आहे. सन २०१९-२० या वर्षासाठी केंद्र शासनाने केंद्र हिर्यापोटी रु. १९७५.८६ 
लाख एवढा निधी उपलब्ध करुन दिला होता. सदर निधीपैकी रु. ९४०.३४ लाख एवढा निधी खर्च झाला असून 
रु. १२६७.८१ लाख निधी दिनांक १ एप्रिल, २०२० रोजी अखर्चित आहे. सदर अखर्चित रकमेपैकी रु. १०९४.४२ 
इतका निधी सन २०२०-२१ या वर्षत खर्च करण्यासाठी केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दिनांक १६ एप्रिल, २०२० च्या 
पत्रान्वये पुनरुज्जीवित करुन दिलेला आहे. या अखर्चित निधीमध्ये अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाचा रु. 933.90 
org निधीचा समावेश आहे. सदर निधीपैकी केंद्र हिऱ्याचा रु. २५.५० लाख व त्याप्रमाणात समरुप राज्य 
हिळऱ्याचा रु. १७.०० लाख असा एकूण रु. ४२.५० लाख निधी सन २०२०-२१ या वर्षात पुनरुज्जीवित करुन 
सदर निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीवर (बीडीएस) उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


१. राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियानांतर्गत (NMSA) कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गाकरिता अंमलबजावणी करण्यासाठी सन २०१९-२० या वर्षातील केंद्र हिश्‍ड्याचा अखर्चित निधी 
रु.२५.५० लाख (रुपये पंचवीस लाख पन्नास हजार फक्त) व राज्य हिस्सा रु. १७.०० लाख (रुपये सतरा लाख 


फक्‍त) असा एकूण रु.४२.५० लाख (रुपये बेचाळीस लाख पन्नास हजार फक्त) एवढा निधी सन २०२०-२१ या 


शासन निर्णय क्रमांकः राशहोअ-४६२०/प्र.क्र.९५/८-ओ 


वर्षात खर्च करण्यासाठी पुनरुज्जीवित करुन आयुक्त (कृषि) यांना वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीवर (बीडीएस) 


वितरीत करण्यात येत आहे. 


a सदर रु. ४२.५० लाख (बेचाळीस लाख पन्नास हजार waa) निधी खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा. 
केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
fe मागणी क्र.टी-५, मागणी क्र.टी-५, 
जमाती २४०१-पीक संवर्धन, २४०१-पीक संवर्धन, 

(७९६) जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (७९६) जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(09)(98) राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान- (०१)(२० राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान- 
अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम व हवामान| अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम व 
बदल शाश्वत शोती सनियंत्रण, प्रतीमानकरण | हवामान बदल शाश्वत शोती सनियंत्रण, 
व नेटवर्किंग कार्यक्रम (केंपुयो) (केंद्र हिस्सा- | प्रतीमानकरण व नेटवर्किंग कार्यक्रम 
६०%) (अनुसूचित जमाती)(२४०१ए५३९) ३३ | (केंपुयो) (राज्य हिस्सा-४०%) (अनुसूचित 
अर्थसहाय्य. जमाती) (२४०१ए५४८) ३३ अर्थसहाय्य. 

३. या शासन निर्णयाव्दारे उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या रू.४२.५० लाख निधीचे सनियंत्रण 


करण्याच्या दृष्टीने, निधी आहरण व संवितरण करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संतिरण अधिकारी 

चिं आयुक्तालय स्तर आयुक्‍त (कुर्षि, कृषि [सहाय संचालक (लेखा-१, कृषि 
युक्‍तालय, पुणे JAMA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२ विभागीय स्तर संबंधित विभागीय कृषि संबं विभागीय कृषि सहसंचालक 
उं र्यालयातील लेखाधिकारी. 

३ जिल्हा स्तर संबंधित जिल्हा अधिक्षक संबं जिल्हा अधिक्षक अधिकारी 
री र्यालयातील लेखाधिकारी. 


४. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीचे जिल्हा निहाय/ कार्यालय निहाय वाटप 
करण्याकरीता संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण ) यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांनी अभियानांतर्गत 
जिल्हानिहाय वाटप करावयाचा निधी 88 प्रणालीद्वारे विभागीय कृषि सहसंचालकांमार्फत जिल्हयांना वितरीत 
करावा व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी प्राप्त निधी आहरित करुन PFMS खात्यावर जमा करावा व 
संपूर्ण अदायगी PEMS वरच करावी. 

५. अनुसूचित जमाती प्रवर्गसाठीचा निधी अनुसूचित जमाती लाभार्थ्याकरीता खर्च करण्यात यावा. 

६. उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, 
लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टये, अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः राशहोअ-४६२०/प्र.क्र.९५/८-ओ 


योजनेचा लाभ कोणत्या स्वरुपात देण्यात आला इ.माहिती आदिवासी विकास विभागास सादर करण्यासाठी, 
शासनास सादर करण्यात यावी. 


७. 


सदर ane निर्णय वित्त विभागाने त्यांचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. २५६/अर्थोपाय, दि. २८.१० oo 


अन्वये दिलेली मान्यता तसेच अ.क्र. ३ येथील आदिवासी विकास विभागाच्या क्रमांक बीयुडी २०२०/प्र.क्र. ७/ 
कार्यासन-६ दिनांक २३ नाव्हेंबर, २०२० च्या शासन निर्णयास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


C. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१०११४७३४८६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


१०, ou=Agriculture And ADF 


Bharati Dinesh 
é रा, 
ser b3c122edc26ac3532130d69cd06c9664e8a1 39b9a53 
D h U r | 2752e240a4851a8c9d3c, cn=Bharati Dinesh Dhuri 
Date: 2020.12.10 11:49:22 +05'30' 


(भारती दि. धुरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


t=Maharashtra, 
'c6f25108b6605bc20e7 1b4742dd20d7e 


आयुक्त (कृषि),कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि उद्योग विकास महामंडळ, अंधेरी,मुंबई. 
जिल्हाधिकारी (स्वी 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व जिल्हा परिषदा) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा,पुणे 

सर्व संचालक, कृषि आयुक्‍्तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

व्यवस्थापकीय संचालक, जिल्हा अग्रणी बँक (बँक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल ,पुणे) 
सर्व कृषि विकास अधिकारी/सर्व उपविभागीय कृषि अधिकारी/सर्व तालुका कृषि अधिकारी/सर्व मंडळ 
कृषि अधिकारी 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपुर 
संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई 

सहायक संचालक(लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई, वाशी 

उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा,कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/ नागपुर 
उप संचालक, लेखा व कोषागारे कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 
सर्व कार्यासने व पर्यवेक्षिय अधिकारी (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय,मुंबई-३२ 
वित्त विभाग (का. व्यय-१/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय,मुंबई 

आदिवासी विकास विभाग (का.६), मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती ¢-3. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


